मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांना 
“प्रशासकीय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” 
घोषित करणे तसेच अनिवार्य व कार्यक्रम 
खर्चाच्या अनुषंगाने नव्याने निर्माण करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षेसाठी “आहरण संवितरण 
अधिकारी” व “नियंत्रण अधिकारी” घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/ 
प्राधिकरण/लेशा/कार्यालय प्रमुख/२०३४/२०२३, दि.०९.११.२०२३ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/ 
प्राधिकरण/लेशा/कार्यालय प्रमुख/५५४/२०२३, दि.०९.११.२०२३ 


३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२५.०१.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय वस्तुंची एकाच ठिकाणी 
खरेदी आणि परिपूर्ण (टर्न की) प्रकल्पांची अंमळबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, निःपक्षता, न्यायबुद्धी 
आणि योग्य व एकरूप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आरोग्य 
संस्थासाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि 
तदानुषंगिक बाबींकरिता “महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३” दि.१७.०३.२०२३ 
रोजी महाराष्ट्र असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमां अंतर्गत “महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण नियम-२०२३ दि. १०.०५.२०२३ रोजी पासून अस्तित्वात आलेले आहे. मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
सदर अधिनियमाच्या प्रकरण क्र.०४ मधील कलम १६(१ नुसार “मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांना “प्रशासकीय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” घोषित करण्याची तसेच 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चासाठी 
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षांसाठी “आहरण संवितरण अधिकारी” व “नियंत्रण अधिकारी” 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३ च्या प्रकरण क्र.०४ मधीळ कलम 
१६(१) नुसार “मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांना “प्रशासकीय 
प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” घोषित करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणा 
मार्फत औषधे, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चासाठी 
दि.२५.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षाअंतर्गंत महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन आहंरीत करुन मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण यांना संवितरीत करण्यासाठी “प्रशासकीय अधिकारी, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई” यांना “आहरण संवितरण अधिकारी” व “सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व 
प्रशासन) मुंबई” यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०७६/कोषाप्रशा-५, दि.१५.०३.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२११६३३५६५२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bedd57 


685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9474E7143B2BC3FD96ESD7BF07D1CES1DE8461 
H A R | D ) A S WA D ) F D4C34AE1E3F643C1 1854523936, cn=CHANDRAKANT HARIDAS 
WADE 


Date: 2024.03.22 11:11:45 +05'30' 


(चंद्रकांत ह.वडे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मुंबई 
४) सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव , मंत्रालय मुंबई. 
५) सर्व जिल्हाधिकारी 
६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषदा. 
७) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण,मुंबई. 
९) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 


१०) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-८ 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


आयडीवर चव Nasa sei 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


